RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ८३ ] 


गुरुवार , जुलै १ , २०२१ / आषाढ १० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ ८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला , हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ जून २०२१ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ . 

क्रमांक एमपीआय -११२० / प्र.क्र .५ ९ ० / पोल - ११. — ज्याअर्थी ( १ ) माय ट्रेन्डझ् मार्केटिंग इंडिया प्रा.लि. ( २ ) माय ट्रेन्डझ् मल्टीट्रेड इंडिया 
प्रा.लि. ( यात यापुढे “ उक्त वित्तीय संस्था ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून 
स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे , अश तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , आरोपींविरुद्ध वनराई पोलीस ठाणे येथे गु . र . क्र . १०५/१४ एमपीआयडी च्या कलम ३ व ४ अन्वये तसेच भा.दं.वि. 
च्या कलम ४२० , ४० ९ , १२० ( ब ) अन्वये तसेच प्राईज चिट्स अॅण्ड मनी सर्म्युलेशन स्कीम्स ( बॅनिंग ) कायदा , १ ९ ७८ च्या कलम ३ , ४ , 
५,६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या 
ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / 
संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित 
आहे . 

त्याअर्थी आता , महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ ( २००० चा महा .१६ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) व कलम ५ याद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता 
जप्त करीत आहे , आणि 


भाग चार ब -१ ९८–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै १ , २०२१ / आषाढ १० , शके 

१ ९ ४३ 


( ख ) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी 
( अति . / निष्का . ) कुर्ला यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता , विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल 
करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 

अनुसूची 
आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 
( अ ) स्थावर मालमत्ता ( जमीन / दुकान / फ्लॅट ) : 


अ.क्र . 


( १ ) 


मालकाचे नाव 

( ४ ) 
नितीन व निवेदिता 
मांजरेकर 


१ 


२ 


निवेदिता मांजरेकर 


मालमत्तेचा तपशील 

दस्त क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 
फ्लॅट , ३०२ , ३ रा मजला , विनायक सह दुय्यम निबंधक , बोरीवली -४ , 
को.औ.हौ.सोसा . लि . , रोड क्र . १२ , | दि . ११.११ . २००८ 
श्रीकृष्ण नगर , बोरीवली ( पूर्व ) , मुंबई ४०० 

दस्त क्र .८३६३ / २००८ 
०६६ . 
सीटीएस क्र . २३ ९९ , सदनिका क्र . ७०६ , सह दुय्यम निबंधक , बोरीवली -५ 
७ वा मजला , बी वींग , पंचवटी धाम , शिव दि . २२.१२.२०० ९ 
वल्लभ रोड , अशोकवन , दहिसर ( पूर्व ) , दस्त क्र . ११ ९ ७२ / २०० ९ 
मुंबई ४०० ०६८ . 
सीटीएस क्र . २३ ९९ , सदनिका क्र . ६०२ , सह दुय्यम निबंधक , बोरीवली -३ 
६ वा मजला , डी वींग , पंचवटी धाम , शिव | दि . ३०.१२.२०० ९ 
वल्लभ रोड , अशोकवन , दहिसर ( पूर्व ) , | दस्त क्र . ११२८ ९ / २०० ९ 
मुंबई ४०० ०६८ . 
मौजे भाटघर , ता . दापोली , जि . रत्नागिरी सकें दुय्यम निबंधक , श्रेणी -१ , दापोली 
क्र . ५/८/२ , क्षेत्र १-४९ -५० जमीन क्षेत्रफळ दि . ० ९ .०६.२०१६ 
१.० ९ ०० हे.आर. पोटखराब क्षेत्र ०.४०५० 

दस्त क्र . १ ९ ७३ / २०१६ 
हे.आर. 
मौजे सोवेली , ता . दापोली , जि . रत्नागिरी सर्वे दुय्यम निबंधक , श्रेणी -१ , दापोली 
क्र . ११५/१६ , क्षेत्र १-४९ -० , जमीन क्षेत्रफळ | दि . ० ९ .०६.२०१६ 
१.१२०० हे.आर. पोटखराब क्षेत्र ०.३७ 

दस्त क्र . १ ९ ७ ९ / २०१६ 


३ 


my 


राजेश विठ्ठल राऊत 


प्रसाद चुरी 


मिलन पुरव 


हे.आर. 


६ 


अजित रंजन खांबे 


आलीशान अपार्टमेंट , शॉप नं . १६ , ग्राऊंड सह दुय्यम निबंधक , का -२ 
फ्लोअर , तुळींज गाव , नालासोपारा ( पूर्व ) , वसई क्र . ३ . 
सर्व्हे क्र . ३३ , क्षेत्रफळ ३४५ स्क्वेअर फुट , दि . ०८.०२.२०१० 
३२.०६ स्क्वेअर मी . 

दस्त क्र . २०६५/२०१० 
३ ९९ / ५ , हाऊस 

हाऊस क्र . ५ , एम.एस.ई.बी. वीज ग्राहक क्र . 
रामवाडी , सोलापूर ४१३ ००१ . 

३३०२४१८७५२३७ 


ब्लॉक क्र . 


सुजात अली शेख 


( ब ) जंगम मालमत्ता : - 


अ.क्र . 


खातेदाराचे नाव 


खाते क्रमांक 


रक्कम 


बँकेचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
वसई विकास बँक 


१ 


करंट खाते क्र . ९ ८८ 


. 


मिलन जयवंत पुरव 
मिलन जयवंत पुरव 


२ 


१११७ 


. 


अभ्युदय बँक 


3 


मिलन जयवंत पुरव 


४५४०१०१०००६२३४७ 


२१ ९ ० 


अॅक्सीस बँक 


४ 


नरेश गणपत वैद्य 


९ १२०२००३८३६६२४४ 


. 


अॅक्सीस बँक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै १ , २०२१ / आषाढ १० , शके १ ९ ४३ 


३ 


अ.क्र . 


खातेदाराचे नाव 


खाते क्रमांक 


रक्कम 


बँकेचे नाव 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


५ 


९ १००२००१०६ ९ ८६७१ 


अॅक्सीस बँक 


६ 


५०८०१०१०००२६१०५ 


. 


अॅक्सीस बँक 


( २ ) 
सी.एस. इंटरप्रायजेस 
अक्षय सुरेश ठक्कर 
राजेश विठ्ठल राऊत 
नरेश गणपत वैद्य 
सी.एस. इंटरप्रायजेस 


७ 


०२३०१०१००२८७ ९ २० 


. 


अॅक्सीस बँक 


८ 


०६२ ९ ०१४०००१२०४ 


२१०६८ 


कोटक बँक 


९ 


० ९ ६२२०१००००३१३ 


. 


कोटक बँक 


१० 


३२१ ९ ६२४४३०० 


८ 


स्टेट बँक ऑफ इंडिया 


सुजात अली शेख 
सुजात अली शेख 


११ 


०१ ९९ ०१५११६८६ 


आयसीआयसीआय बँक 


१२ 


सी.एस. इंटरप्रायजेस 


०५३ ९ ०५०००४५४ 


. 


आयसीआयसीआय बँक 


१३ 


अजित आर . खांबे 


०३८८०१५२ ९ १३० 


९९ ५० 


आयसीआयसीआय बँक 


१४ 


००६२०१०००२५२६२ 


डीसीबी बँक 


१५ 


व्हिडीओ सागर 
उबेद गुलामनबी खान 
खान असोशिएट 


००६१११००००१६०१ 


४८ 


डीसीबी बँक 


१६ 


००६२१५००००१० ९ ० 


. 


डीसीबी बँक 


नरेश वैद्य 


०५२१११००००७४४३ 


O 


डीसीबी बँक 


१८ 


व्हिडीओ इफेक्ट 


११ / १ सीए ०००२५०४ 


१४२०० 


कोकन मर्कन्टाईल बँक 


१ ९ 


अजित आर . खांबे 


. 


५३ ९ १०२००००००५०५ 


. 


आयडीबीआय बँक 


२० 


सरकार इंटरप्रायजेस ( अजित खांबे ) | ६६२१०२०००००२५ ९ २ 


२५३६ 


आयडीबीआय बँक 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय सक्सेना , 
प्रधान सचिव ( गृह - विशेष ) . 


भाग चार ब -१ ९८-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै १ , २०२१ / आषाढ १० , शके १ ९ ४३ 


HOME DEPARTMENT 
2nd Floor , Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 29th June , 2021 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ) 

ACT , 1999 . 


No MPI - 1120 / C.R.590 / Pol - 11. — Whereas complaints have been received from number of 
depositors against ( 1 ) My Trendz Marketing India Pvt . Ltd ( 2 ) My Trendz Multitrade India Pvt . 
Ltd ( hereinafter referred to as “ the said Financial Establishments ” ) , complaining that they have 
collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors , on 
demand ; 


And whereas , an offence has been registered against the accused at Vanrai Police Station , 
vide C.R. No. 105/14 , u / s . 420 , 409 , 120 ( B ) of Indian Penal Code r / w . 3 , 4 , 5 & 6 of PCMB Act and 
Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( In Financial Establishment ) Act , 1999 and is 
transferred to Economic Offences Wing , Mumbai and Renumbered as C.R. No. 94/2018 ; 


And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and 
their Chairmen / Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the 
Government has to protect the interests of the depositors ; 


And whereas , the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen / Directors from and out of 
the deposits collected by the said Financial Establishments . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 and Section 
5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishments ) Act , 1999 
( Mah . XVI of 2000 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) , the Government of Maharashtra 
hereby , 


( a ) attaches the properties of the said Financial Establishments and the property in 
the name of their Chairmen / Directors as specified in the Schedule ; and 


( b ) appoints the Deputy Collector , ( Encrochment / Execration ) , Kurla to be the 
Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial 
Establishment and its Directors . 


The Public Prosecutor in designated court appointed under the said act shall render 
necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special 
Court . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै १ , २०२१ / आषाढ १० , शके १ ९ ४३ 


Schedule 


The property of the said accused to be attached is as follows : 

( a ) Immovable Property ( Flat / Land ) 
Sr. Address of Property 

Document No. 

Name of 
No. 

Owner 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
1 Flat No.302 , 3rd floor , Vinayak CHS , Road Sub - Registrar , Borivali - 4 , Nitin and 
No. 12. Shrikrishna Nagar , Borivali ( E. ) , Dated 11.11.2008 

Nivedita 
Mumbai 400 066 

Document No. 8363/2008 Manjarekar 
2 CTS No. 2399 , Flat No. 706 , 7th Floor , Sub - Registrar , Borivali - 5 , Nivedita 
B - Wing , Panchavati Dham , Shiv Vallabh Dated 22.12.2009 

Manjarekar 
Road , Ashokvan , Dahisar ( East ) , Document No.11972 / 2009 

Mumbai 400 068 . 
3 CTS No. 2399 , Flat No. 602 , 6 th Floor , Sub - Registrar , Borivali - 3 , Rajesh 
D - Wing , Panchavati Dham , Shiv Vallabh Dated 30.12.2009 

Vitthal Raut 
Road , Ashokvan , Dahisar ( East ) , Document No.11289 / 2009 

Mumbai 400 068 
4 . Village Bhatghar , Ta . Dapoli , Dist . Sub - Registrar , Grade - 1 , Prasad 
Ratnagiri , Survey No. 5/8/2 , Area 1-49-50 , Dapoli . 

Churi 
Agricultural Land , Area 1.0900 H.R. , Dated 09.06.2016 
Potkharab Area 0.4050 H.R. 

Document No.1973 / 2016 
5 

Village Soveli , Ta . Dapoli , Dist Ratnagiri , Sub - Registrar , Grade - 1 , Milan Purav 
Survey No. 115/16 , Area 1-49-0 , Dapoli . 
Agricultural Land , Area 1.1200 H.R. , Dated 09.06.2016 
Potkharab Area 0.37 H.R. 

Document No.1979 / 2016 
6 Alishan Apartment , Shop No. 16 , Ground Sub - Registrar , Ka - 2 , Vasai Ajit Ranjan 
Floor , Tulinj Village , Nallasopara ( East ) , No.3 

Khambe 
Survey No. 33 , Area 345 Sq.Ft. , 32.6 Sq . Dated 08.02.2010 
Mtrs . 

Document No.2065 / 2010 
7 Block No. 399/5 , House No. 5 , Ramwadi , M.S.E.B. Consumer 

Sujat Ali 
Solapur 413 001 . 

No. 330241875237 

Shaikh 


( b ) Bank Account 


Name of Bank 


Sr. No. 

( 1 ) 


Account Number 

( 3 ) 


Balance 
( 4 ) 

0 


1 


Current A / c No. 988 


2 


0 


1117 
454010100062347 


( 5 ) 
Vasai Vikas Bank 
Abhuday Bank 
Axis Bank 
Axis Bank 
Axis Bank 


3 


2190 


4 


912020038366244 


Name of Account Holder 

( 2 ) 
Milan Jaywant Purav 
Milan Jaywant Purav 
Milan Jaywant Purav 
Naresh Ganpat Vaidhya 
C.S. Enterprises 
Akshay Suresh Thakkar 
Rajesh Vitthal Raut 
Naresh Ganpat Vaidhya 
C.S. Enterprises 
Sujat Ali Shaikh 


0 


5 


910020010698671 


0 


6 


508010100026105 


0 


7 


0 


023010100287920 
06290140001204 


8 


21068 


Axis Bank 
Axis Bank 
Kotak Bank 
Kotak Bank 
State Bank of India 


9 


09622010000313 


0 


10 


32196244300 


8 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै १ , २०२१ / आषाढ १० , शके १ ९ ४३ 


Sr. No. 

( 1 ) 
11 


Balance 

( 4 ) 


Account Number 

( 3 ) 
019901511686 
053905000454 


Name of Bank 

( 5 ) 
ICICI Bank 


0 


12 


0 


ICICI Bank 


13 


038801529130 


9950 


ICICI Bank 


Name of Account Holder 

( 2 ) 
Sujat Ali Shaikh 
C.S. Enterprises 
Ajit R. Khambe 
Video Sagar 
Ubed Gulamnabi Khan 
Khan Associates 
Naresh Vaidhya 
Video Effect 


14 


00620100025262 


0 


15 


00611100001601 


48 


16 


00621500001090 


0 


17 


05211100007443 


0 


DCB Bank 
DCB Bank 
DCB Bank 
DCB Bank 
Kokan Merkantile 
Bank 
IDBI Bank 
IDBI Bank 


18 


11/1 C.A. 0002504 


14200 


19 


0 


20 


Ajit R. Khambe 

539102000000505 
Sarkar Enterprises ( Ajit 662102000002592 
Khambe ) 


2536 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAXENA , 
Principal Secretary ( Home - Special ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


